नक्षलवाद्यांसाठी आत्मसमर्पण योजनेस मुदतवाढ 


महाराष्ट्र शासन 
- गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक एनएएक्स : ०७०७/प्रक्र.४१४/विशा-१(ब)...... 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक :- ..०४ ऑक्टोबर, २००७ 


पहा :- १) शासन निर्णय क्र. एनएएक्स-२०००/सीआर-११२/विशां-१(ब) , दिनाक.२९.८.२००५ 
२) शासन निर्णय क्र. एनएएक्स-२००६/सीआर-३९/विशा-१(ब), दिनांक १७.४.२००६ 
३) शासननिर्णय.क्र. एनएएक्स-०९०६/प्र.क्र.4०३/विशा-१(ब), दिनांक २०/१०/२००६ 
४) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्रमांक: पोमसं/२१(३४)/१९५/ 
आत्मसमर्पण योजना/१४९/०७, दिनांक २३.७.२००७ चे पत्र 


प्रस्तावना :- संदर्भाधीन दिनांक २९.८.२००५ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील . नक्षलवाद्यांसाठी 
आत्मसमर्पण योजना जाहीर करण्यात आली होती. या योजनेची मुदत आदेशाच्या. दिनांकापासून सहा 
महिन्यांपर्यंत म्हणजेच दिनांक २८ फेब्रुवारी, २००६ पर्यंत होती. त्यानंतर ही :मुदत..संदर्भाधिन दिनांक 
१७.४.२००६ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक २८.८.२००६ पर्यंत व त्यानंतर... संदर्भाधीन दिनांक 
२०/१०/२००६ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक २८/८/२००७ wae वाढविण्यात ..आली होती 
आत्मसमर्पण योजनेस मिळणारा वाढता प्रतिसाद आणि पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांच्या दिनांक २३.७.२००७ च्या पत्रामध्ये नमूद वस्तुस्थिती, आत्मसमर्पित. झालेल्या. नक्षलवाद्यांविषयी 
खात्री करण्यासाठी लागणारा कालावधी, अद्यापही आत्मंसमर्पित होत. असणाऱ्या. .नक्षलवाद्यांना सदर 
योजनेचा लाभ देण्यासाठी या योजनेची मुदत आणखी एक वर्षाने वाढविण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता ८ 


शासन निर्णय ४४ प्रेस्तावनेंत aye वस्तुस्थिती विचारात घेवून दिनांक २९:८.२००५ च्या. शासन 
निर्णयान्वये प्रथमतः सहा महिन्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या आणि त्यानंतर दिनांक *१७.४.२००६ 
च्या शासननिर्णयाद्वारे “दिनांक २८:८.२०५६ wa @ दिनांक २०/१०/२००६ च्या' शासन निर्णय द्वारे . 
दिनांक २८/८/२००७-'पर्येत- yeas देण्यात आलेल्या, “नंक्षलंवांद्यांसाठी च्या. आत्मसंमर्पण योजनेस 
"ह्ञाता' Pate २९:८.२००७ पासून पुढे एक वर्षापर्यंत म्हणजेच दिनांक.२८.८.२००८ पर्यंत, संदर्भाधिन 
दिनांक २९.८.२००५ च्या शासन निर्णयामधील तरतुदींच्या अधीन राहून तसेच सदर योजना प्रथमत 
जाहीर करण्यापूर्वी ज्यांची पोलींसं अंभिलेंखावर 'नक्षलवोदी म्हणून नोंद झाली आहे त्यांनाच ही योजना 
लागू राहील या अटींच्या अधीन राहून या योजनेस मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


2. या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च "२०५५ पोलीस-१०९ (००)(०१) जिल्हा पोलीस दल, २० 
इतर खर्च २०५५०१६८ (दत्तमत)"..या. लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येऊन तो मंजूर अनुदानामधून 
भागविण्यात यावा a ete 


3 _ हा शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारीक संदर्भ क्र.सीआर-२३४/०७/व्यय-७, दिनांक 


२९.८.२००७ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
8. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून 


त्याचा संगणक सांकेतांक क्र.२००७१००४१८१६१७००१ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
ex . 


(रु. न. देशमुख) 
सह सचिव(विशेष), महाराष्ट्र शासन,गृह विभाग 


even ही १1(0900-10-007)-1 (१... 


[च 


मा. राज्यपालांचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

सर्व मा. संत्री/मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्रं राज्य, मुंबई (१० प्रती) 
महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), मुंबई/नांगपूर 
वित्त विभाग, व्यय- 

नियोजन विभाग 


* सामान्य प्रशासन विभाग 


महसूल व वन विभाग 
सामाजिंक न्याय विभाग 


. आदिवासी विकास विभाग 


गृहनिर्माण विभाग 

शालेय शिक्षण विभाग | 

रोजगार' व स्वयंरोजगार विभाग 

ग्रामविकास व. जलसंधारण विभाग 

समाजकल्याण विभाग 

उद्योग, उर्जा व कामगार विभांग, 

शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

अप्पर पोलीस महासंचालक (नक्षलविरोधी अभियान), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नागपूर. परिक्षेत्र, नागपूर 

जिल्हाधिकारी,. गडचिरोली, चंद्रपूर,. भंडारा, गोंदिया, यवतमाळ, नांदेड 

पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली, ange, भंडारा, गोंदिया, यवतमाळ, नांदेड 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, . जिल्हापरिषद, गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, यवतमाळ, 
नांदेड . 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोदिया, यवतमाळ, नांदेड, नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

शिक्षणाधिकारी, गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, यवतमाळ, नांदेड, नागपूर 

गृह विभागातील सर्व कार्यासने 

श्री. मसुरेकर, अवर सचिव/संगणंकं समन्वयक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती, विशा-१ब, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


समतल 


Hel7li-la, 


